भा स-कृत 


मध्यमव्यायोग 


कथासार 
वक 
अमरल्ट्र 


. वाराअँन्डकंपनी, पब्लिशसे (प्रायव्हेट) ठि० 


_ प्रकाशक । 
एम्‌. के. वोरा 
बोरा अँन्ड कंपनी, 
_ पब्लिशसे (प्रायव्हेट) लि० 
२ राउंड बिल्डिंग, 
काळबादेवी रस्ता,मुंबई २ 


किंमत सहा आणे 
. पहिली आवृत्ति ः १९५६ 


सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 


संस्कृत-साहित्य-सरिता 


| 
| विद्याळ महासागराला असंख्य नद्या येऊन मिळत 
| असतात. अशा अगणित नद्यांनींच अमयोद सागर बन- 
छेळा असतो. संस्कृत साहित्याचा मह्ासागरहि असाच 
अनेक सरितांनीं समृद्ध झाळेढा आहे, 'संस्कृत-साहित्य- 
सरिता? असें नांव दिलेल्या या वाड्मयमाठेतून आपली 
शर आदिभाषा जी संस्कृत तिच्यांतील उत्तम उत्तम वाड्मयाचा 
। कथारूपानें थोडक्यांत पारिचय करून देण्याचें आम्ही 
रि योजिले आहे. संस्कृत वाचणारे थोडे आणि समजणारे 
म तर त्याहून कमी, तेव्हां आजच्या सववसामान्य माणसाला, 
र लिहितां-वाचतां येऊं लागलेल्या नवश्चिक्षितालाहि या 
संस्कृत-वाणीचा आस्वाद कसा घेतां येणार £ परंतु 


र त्यांना तो मिळणें तर आवश्यक आहे; कारण संस्कृत 
- भाषेंतील वाडूमय हा आपला फार थोर वारसा आहवे, 
१ तो गमावणे म्हणजे सर्वस्वच गमावून बसणे, यासाठींच 


संस्कृत भाषेंतील थोर, प्रसिद्ध अश्या वाडूमयकृतींचें, 
नाटकांचं आणि काव्यांचे, कथासार आम्ही वाचकांपुढं 
सादर करीत आहोंत. 

___ आम्ही असें समजतो कीं, देवभाषेतील या वाड्मयीन 
कलाकृतींचा परिचय करून देण्याची आमची ही योजना 
एक चांगळी योजना आद्े-एक सत्संकल्प आहे, आणि 
असे सत्संकल्प उत्तम रीतीनें तडीला नेण्याचें काम 
जनताजनादैनारचेंच आहे. तें तसें घडो, हीच इच्छा, 


"ण्मकाशक 


षरिचय 

४ मध्यमव्यायोग.! या भासाच्या नाटकाळा भहा- 
भारताच्या आदिपवोमधीळ बक-वधपवोतील कथानकाचा 
भाधार आहे. मह्याभारतांतील कथानकांवर भासानें वेग- 
वेगळीं एकूण सहा नाटकें लिहिलीं. त्यांपैकी हँ एक 
आहे, भीमाची वनवासांतील पत्नी हिडिंबा राक्षसी व 
तिच्यापासून झाळेला त्याचा मुलगा घटोत्कच यांची 
भीमाशीं अकल्पित रीतीने गांठ पडली असें यांत 
दाखविलें आहे. 

: मध्यमव्यायोग ? ह नांव या नाटकाला दिलेलें आहे, 
तं सार्थ आहे. राक्षसाच्या तावडींत सांपडलेल्या ब्राह्मणाचा 
मधला मुलगा शेवटीं राक्षसाकड बळी म्हणन जाण्यास 
तयार झाला. त्या मधंल्याचें नांव “ मध्यम ! असं होतें. 
त्याला वांचविणारा भीम हाहि मधला पांडव म्हणून 
त्याला “ मध्यम ? पांडवच म्हणत. आणि * व्यायोग ? 
हवा प्राचीन नाट्यकतीचा एक विशिष्ट प्रकार आहे. 
त्यावरूनच याळा ' मध्यमव्यायोग ' हे नांव भासाने 
दिलेठे दिसर्ते. 

भासाच्या प्रत्येकच नाटकांत संभाषणाची खुमारी 
आह; “ मध्यमव्यायोगां तीळ संवाद तर या दृष्टीनें 
खरोखरी अप्रतिम आहेत. आपण एकादें आधुनिक 
नाटक वाचतो आहोंत कीं काय, असा कित्येकदा तें 
वाचतांना भास होतो. 


र्र 


--"ल्खक 


मध्यमव्याथोग 


वाट घनदाट अरण्यांतली. होती. काळोखाच्या भिती 
उभ्या कराव्या तश्ा निसर्गानें उंचच उंच पवेतांच्या रांगा 
त्या अरण्यासभोंवार उभारलेल्या दिसत होत्या. झाडी 
इतक्री दाट होती कों वरचें आकाश किवा आजूबाजूचा 
प्रदेशहि कांहीं दिसूं शकत नव्हता. वन्य पश्ु-पक्ष्यांनीं 
गजबजलेले तें हिडिबावन क्रषिमुनींनाच राहाण्याच्या योग्य- 
तेचें होतें. 

परंतु केशवदास ब्राह्मणाला आज त्या अरण्यांतूनच वाट 
काढीत जाण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतें. कुरुक्षेत्रांतील युप 
गांवचा राहाणारा हा ब्राह्मण आपल्या मामाकडे सुंजीसाठीं 
निघाला होता. त्याचा हा मामा तेथून उत्तरेच्या बाजूला 
उद्यामक नांवाच्या खेड्यांत राहात होता. त्या गरीब 
ब्राह्मणाबरोबर त्याची बायको आणि तीन मुलगेहि होते. 
केशवदास स्वत: म्हातारा होता, मुलगे लहान होते आणि 
बायको तर बोलून चालून अबलाच. त्या अरण्यांत मनुष्य- 


(६) 
वस्ती नव्हती; उलट प्रवासाला निघतांना जलक्लिन्न मुनींनी 
त्यांना अगोदरच सावध करावें म्हणून सांगितलें होतें कों, 
त्या अरण्यांत राक्षसांची वस्ती आहे तेव्हां जपून. त्यामुळ 
भीतभीतच तें ब्राह्मण कुटुंब वाटचाल करीत होतें. 


इतक्यांत ज्या संकटाची त्यांना धास्ती वाटत होती तेंच 
प्रत्यक्ष त्यांच्यासमोर येऊन ठेपलें. सार्‍या जगाचा संहार 
करावयास सज्ज झालेल्या युगप्रलयकारी शंकराप्रमाणें 
भयंकर भासणारा व अंधाराच्या पुंजक्याप्रमाणे काळा- 
कभिन्न दिसणारा . एक पुरुष त्यांची वाट अडवून उभा 


राहिला. त्याच्या वटारलेल्या बटबटीत डोळ्यांत तांबड्या 


लाल ज्वाला उफाळत होत्या. त्यानें गळ्यांत घातलेला 
अलंकार पाहून तर विजेसह असलेला ढग दिसावा 
तसा तो वाटत होता. त्याचे तांबुस सोनेरी केस पिजारलेले 
होते आणि डोळे तार्‍्यांप्रमाणें चकाकत चीत त्याच्या 
अंगावर पिवळसर लोंकरी वस्त्र होतें. त्याचें पुढे आलेले 
दंताड लहानशा हत्तीच्या दांताप्रमाणें दिसत होतें, तर 


नाक म्हणजे एक मोठा थोरला नांगराचा फाळच वाटत 
होता. त्याचे हात म्हणजे जणूं पोसलेल्या हत्तींच्या सोंडां- त 


सारखे भांसत होते. 


१ च 
७ 


> र 
2. 


24 


श्रे 


"-२* > 


० टे क डॉ 


(७) 


तो वृद्ध ब्राह्मण विचारांत पडला कों, हा कोण असावा. 
थोरला व मधला असे दोघे मुलगे त्याच्याकडे कुतूहलाने 
पाहुं लागले. धाकटा घाबरून हा कोण आपल्याला त्रास 
देत आहे, म्हणून विचारू लागला. बायकोनेंहि तोच प्रश्‍न 
केला. प्रचंड पर्वेतावर विजेचा लोळ येऊन कोसळावा, 
पक्ष्यांच्या थव्यावर ससाण्यानें झडप घालावी किवा हर- 
णांच्या कळपावर' सिहानें झेंप घ्यावी तसा साक्षात मृत्यूच 
आपल्यासमोर येऊन उभा राहिला आहे कौों काय असें 
त्यांना वाटूं लागलें. तीं सगळीं भीतीनें अगदीं गर्भेगळित 
होऊन गेलीं. 

इतक्यांत त्या भयंकर पुरुषानेंच त्या ब्राह्मणाला हांक 
मारून म्हटलें, “ ब्राह्मणा, थांब, तिथेच थांब. आपल्या 
घाबरलेल्या बायकापोरांचें रक्षण करायची ताकद तुझ्यांत 
नाहीं. माझ्या भीतीनें तुझा सारा धीर खचलेला दिसतो. 
गझुडानें पंख फडफडावल्यामुळें त्रासलेल्या सापासारखी 


ह * तुझी स्थिति झाली आहे. तरीपण है ब्राह्मणा, तूं पुढें जाऊं 


नकोस, थांब. ” 


____ घाबरलेल्या म्हाताऱ्याला त्या राक्षसाचे ते शब्द ऐकून 
____ थोडा धीर आला.' हा अगदींच कांहीं उलट्या काळजाचा 


ह 


(८) 


राक्षस दिसत नाहीं. कांहीं विवेक, विचार दिसतो आहे 
याला, ' असें त्या ब्राह्मणाला वाटलें आणि त्यामुळें त्यानें 
आपल्या बायकोला व मुलांनाहि धीर दिला. 


- त्या म्हाताऱ्या ब्राह्मणाला वाटलें तें कांहीं खोटें नव्हतें. 

ब्राह्मण हे सदासवेकाळ आदरणीय आहेत, आपण त्यांच्याशीं 
. वाईट रीतीनें वागूं नये, याची जाणीव. त्या राक्षसाला 
होती. आणि म्हणूनच तो त्या म्हाताऱ्याशीं इतक्या गोडीने 
बोलला. परंतु, हे खरें असलें तरी त्या राक्षसाला त्या 
ब्राह्मण कुटुंबाला तसेंच पुढें जाऊं देणेंहि शक्‍य नव्हतें. 
कारण त्याच्या आईचा उपास त्या दिवशीं सुटावयाचा 
होता आणि पारण्यासाठीं तिला कांहीं तरी असें भक्ष्य 
पाहिजेच होतें. अर्थात मुलाच्या नात्यानें वाटेल त्या उपा- 
यानें आईचें काम पार पाडणें हें त्या राक्षसाचेंहि कामच 
होतें. त्यामुळें तो त्या कुटुंबाजवळ येऊन पोहोंचला. 


बिचारा ब्राह्मण स्वस्थ उभा होता. आपल्या हातून या 
क्रकर्म्याचें कांहीं निवारण होण्यासारखें नाहीं, है तो 
कधींच समजून चुकला होता. समोर दिसणारा हा काळ- 
पुरुष एक नरभक्षक राक्षस आहे या जांणिवेनेंच खरें 
म्हणजे तो सुन्न होऊन गेला होता. तेव्हां ब्राह्मणीनें, कोणी 


(९) 


त्या राक्षसाला अडविण्यासाठी कांहींच करीत नाहीं असें 
पाहून ' कोणाला मदतीसाठीं बोलवा तरी ' म्हणून नव- 
ऱ्याला सुचविलें. पण त्या निर्जन, निबिड अरण्यांत हांक 
मारणार तरी कोणाला ! तपस्वी लोकांना एकान्तामुळें 
आवडण्यासारख्या त्या प्रदेशांत यांची सोडवणूक करण्या- 
सारखा बलवान असणार तरी कोण ! परंतु तेवढ्यांत 
त्या म्हाताऱ्याला आठवलें कीं वनवासांत असलेले पांडव 
तेथून जवळपासच कोठेंतरी राहात असले पाहिजेत. 


आश्रयाला आलिल्याचें रक्षण करणें हैं तर पांडवांचे 
ब्रीद. लढाईला त्यांची कधींच ना नसायची. गरिबांचे 
कनवाळू व साहसी पांडव या राक्षसासारख्या दुष्टांना 
शिक्षा करण्यास पूर्ण समर्थ होते. अर्थातच पांडवांचा 
आश्रम खरोखरीच तेथें आसपास असेल तर त्यांच्याकडे 
मदतीसाठीं धांव घ्यावी असें साहजिकच त्या म्हातार्‍्या'च्या 
मनांत आलें. पांडवांचा आश्रम जवळपास असावा ही 
त्याची कल्पनाहि कांहीं चुकीची नव्हती. परंतु दुर्दवानें 
नेमके त्याच सुमारास पांडव तेथून धोम्य क्रषींच्या आश्र- 
मांत गेलेले होते. धोम्यांनीं शतक्‌ंभ नांवाचा यज्ञ आरंभिला 


होता त्यासाठीं त्यांना बोलावणे होतें. हो माहिती थोरल्या 


(१०) 


मुलाच्या तोंडून म्हाताऱ्याला समजली व तो ' आतां सर्वे 
संपलेंच ' अशा भावनेनें मटकन खालीं बसला. पण 


थोरल्या मुलाने त्याला एक आशेचा किरण दाखविला. तो. 


म्हणाला, “ पण बाबा, सर्वेचजण कांहीं तिकडे गेलेले 
नाहींत. मध्यम पांडवाला-मधल्या भावाला आश्रमाची 
राखण करावयाला ठेवून गेले आहेत ते. ” तेव्हां पुन्हां 
ब्राह्मणाला हुरूप आला. तो उद्गारला, “-तर मग, सगळे 
पांडव असल्यासारखेच आहेंत ! ” पण ही मध्यम पांड- 
वाची म्हणजे भीमाची स्वारीसुद्धां व्यायाम घेण्यासाठीं 
नेमकी त्याच वेळीं कोठेंतरी दूरवर गेली होती असें समजलें. 
सग मात्र त्या म्हाताऱ्याने सवे आज्या सोडली आणि 
शेवटचा उपाय म्हणून त्या राक्षसाचीच मनधरणी तो करूं 
लागला. कारण नुसतें हात जोडून स्वस्थ बसण्यापेक्षा असें 


तोंड हालवून तरी कांहीं उपयोग झाला तर पाहावा हीच | 


त्याची कल्पना होती. म्हणून त्यानें त्या राक्षसालाच 


विचारलें, “ बाबारे, आमची सुटका होण्याचा कांहीं 
मार्गे सांगतोस का ? ? 


त्या ब्राह्मण कुटुंबाला सुटकेसाठी म्हणून राक्षसानें एक 


अट सांगितली-त्यांतील एका मुलानें त्याच्या स्वाधीन _ 


व्हावे. तो ज्यांतपणानें म्हणाला, “ ब्राह्मणा ! है पाहा, त 


(21 9 


(११) 


माझ्या आईचें आहे आज उपासाचें पारणें. त्याकरितां 
तिनें, मला या अरण्यांतून एकादा माणूस पकडून आण- 
ण्यास सांगितलें आहे. आणि तुम्ही माझ्या हातीं सांपडलां 
आहांत. तरीपण तुमची सुटका व्हावी असें वाटत असेल 
तर तुझ्या तीन मुलांतला एक मुलगा तूं मुकाटयाने 
माझ्या स्वाधीन कर. मग गुणावगुणांच्या दृष्टीनें त्यांतला 
कोठला द्यावयाचा तें तूंच ठरव हवें तर. ” 


तेव्हां मात्र तो सात्त्विक ब्राह्मण उसळला. त्याचीं 
सर्वच मुलें सद्गुणी व सुश्लील होतीं. असा स्वतःचा, एक 
कां होईना, मुलगा त्या नरभक्षकाच्या स्वाधीन करून त्या 


. ब्राह्मणाला मतःस्वास्थ्य कोठून लाभायला ! अर्थातच 


र. 
754 
८. 
४, 


त्यानें राक्षसाचे हें मागणें झिडकारून टाकलें. परंतु राक्षस 


. कांहीं एवढ्यावर स्वस्थ बसण्यासारखा नव्हता. त्यानें मग 
. सरळच सांगून टाकलें कीं, “ मी विनवून सांगत असतां- 
नाहि जर एवढें करायलाहि तू तयार नसशील तर मात्र 
__ तुझ्या सार्‍या कुटुंबासकट तुझीं शंभर वर्ष भरायला क्षणा- 
_ चाहि उसंत लागणार नाहीं है लक्षांत ठेव. ” 


परंतु ब्राह्मणाचा निश्‍चय अढळ होता. तो म्हणाला, 


“ माझ्या मुलाच्या रक्षणासाठीं या राक्षसरूपी अग्नींत 


(१९) 


माझ्या स्वत:च्या शरीराची आहुति टाकावयाला मी तयार 
आहे. तसें माझें आतां काय राहिलें आहे ! हे शरीर तर 
म्हातारपणामुळें थकलेंच. विधिसंस्कारांनीं तें पुनीतहि 
झालेलें आहे. तेव्हां त्याचेंच हवन करून टाकतों म्हणजे 
झालें.” परंतु पतित्रता आर्य पत्नीला हें कसें बघवणार ! 
त्या ब्राह्मणाची वृद्ध पत्नी आपल्या पतीला अडवीत 
म्हणाली, “ छे: छे: पतित्रतेळला पतीशिवाय जगांत दुसरा 
कशाचा आधार आहे ? म्हणून तुमच्या व कुटुंबाच्या 
रक्षणासाठीं माझेंच शरीर मी साथकीं लावते. ” 


पतिब्रता पतीसाठीं आपले प्राण द्यावयाला तयार झाली 
खरी, पण राक्षसाच्या आईला पारण्यासाठीं स्त्री चालण्या- 
सारखी नव्हती. तेव्हां म्हातार्‍यानें पुन्हां त्याच्याबरोबर 
येण्याची तयारी दर्शविली. परंतु तें म्हातारें सुकलेले 
: खोड कुठून पसंत पडायला त्या राक्षसाला ! त्यानें 
त्या म्हाताऱ्यालाहि बाजूला सारलें. तेव्हां मग थोरला 
मुलगा पुढें झाला आणि आपल्या वृद्ध मातापित्यांच्या 
व कुटुंबाच्या रक्षणासाठीं स्वत:च्या प्राणांचे मोल 
त्याने देऊ केलें. परंतु तो होता थोरला मुलगा. कुटुंबांत 
आणि बाहेर लोकांतहि त्याचा पहिला मान. आईबापांचें 
प्रेमहि त्याच्यावर अधिक. हैच कारण सांगून मधल्या 


(१२) 
मुलानें म्हटलें कीं, “ दादा, मी एकटाच जातों या राक्षसा- 
कडे. तं आपलें तुझ्या वडील भावाच्या कर्तव्याकडे लक्ष 
दे. ” त्यावर सर्वांत धाकटा मुलगा होता तो म्हणाला, 
“ वडील मंडळींचे प्राणरक्षण करण्याचें काम खरोखरी 
माझेंच आहे. थोरला भाऊ वडिलांसारखाच असल्याचें 
ब्रह्मवादी ज्ञात्यांनींच सांगितलेले आहे. ” 


“अरे पण, वडील संकटांत सांपडले तर त्यांच्या 
रक्षणाची जोखीमहि थोरल्या मुलावरच असते, ” थोरला 
त्याला अडवीत बोलला.“ म्हणून वडिलांना वांचविण्यासाठीं 
मीच या राक्षसाकडे जाणें इष्ट आहें. ” तेवढ्यांत त्या 
म्हाताऱ्या ब्राह्मणाने सांगून टाकलें, “ थोरला तर 
माझा जीव कीं प्राण ! मी त्याला जाऊं देणार नाहीं. ” 


“ आणि धाकटा तितकाच माझा आवडता आहे, “ 
ब्राह्मणी म्हणाली. 


उरला मध्यम; तो बिचारा कोणाला आवडणार ? 
तेव्हां राक्षसाने त्या संधीचा चटकन फायदा घेऊन मध- 
ल्याला म्हटलें, “ तूं मला पसंत आहेस; लवकर चल कसा 
माझ्याबरोबर.” मधला मुलगा आपलें है भाग्यच समजला. 
स्वत:च्या प्राणाच्या मोबदल्यांत वडील माणसांचे प्राण 


./- 11 


७ वी.” 


*“ आपण वांचवूं शकत आहों याचेंच त्याला समाधान मिळत 
. होतें. आपल्या नातलगांवरील प्रेमापेक्षां त्यांच्यासाठी 
: प्राणापेण करण्याची मिळणारी संधी त्याला अधिक मोलाची 


: काळीजहि भरून आलें. 


.लोकाला जाशील. नंतर मधल्यानें आपल्या आईला नमस्कार 
'करून तिचाहि आक्षीर्वाद घेतला. मग त्यानें आपल्या 


'भावाला म्हटलें को, तुझी कौर्ती साऱया जगभर पसरो 


कों जवळच असलेल्या तळ्यावर जाऊन मला थोडें पाणी 7 त 


(१४) 


>>>“ > ८२2२ का 


वाटली. मधल्यानें तसें बोलून दाखवितांच राक्षसाचें 


मधला राक्षसाबरोबर जावयास तयार झाला. त्यानें 
वडिलांना नम्रपणानें नमस्कार केला. त्यांनीं त्याला 
आश्षीर्वाद दिला कों, वडील मंडळींसाठीं स्वत:च्या प्राणाचें 
बलिदान ज्याअर्थी तूं करीत आहेस त्याअर्थी त्‌ ब्रह्मा- 


थोरल्या भावाला नमस्कार केला. त्यानें आपल्या सद्गुणी 


सर्वात शेवटीं धाकट्यानें मधल्याला कृतज्ञतापूर्वक नमस्कार 1 श्र 
करून त्याचा आशीर्वाद घेतला “2 
तेथून निघण्यापूर्वी मधल्यानें राक्षसाला विनंती केली 


पिऊन घेऊं दे. राक्षसाला खरें म्हणजे फार घाई होती 
त्याच्या आईच्या पारण्याची वेळ टळन चालली होती 


“.. 


(१५) 

तरीपण त्या मुलाच्या निर्धाराबद्दल राक्षसाची खात्री झाली 
असल्यामुळें त्यानें त्याला तश्ी परवानगी दिली. मात्र 
लवकर परत येण्याबद्दल बजावलें. मधला मुलगा वडिलांचा 
निरोप घेऊन तेथून तळयाकडे निघून गेला. तो खरोखरीच 
गेल्यावर मात्र बापाच्या अंतःकरणाचा बांध फुटला. 
एखाद्या बलाढ्य हत्तीने एकादें फुलतें झाड खालीं पाडावे 
तसा त्याचा मुलगा त्या राक्षसाच्या हातून नाश पावत 
होता. त्याचे तीन मुलगे तीन शिखरें असलेल्या पवता प्रमाणें 
होते; त्यांतले मधलें शिखर अशा रीतीनें कोसळून पडतांना 
पाहून त्याला अतिशय दु:ख झालें. तो कळवळून म्हणत 
होता, “ बाळा तूं खरेंच कीं रे गेलास ! ' बापाचा मुला- 
साठीं असा शोक चालला होता तर राक्षसाला त्याला 
घेऊन जाण्याची घाई सुटली होती. मुलगा तर लवकर 
परत येतांना दिसत नव्हता. तेव्हां राक्षसाने एक शक्कल 
काढली. त्यानें त्या म्हाताऱयालाच म्हटलें कों, अहो, तुम्ही 
आपल्या मुलाला हांक मारा पाहू. 


पण अशीं हांक मारणें म्हणजे त्याच्या मृत्यूलाच बोला- 
वण्यासारखें होतें. राक्षसाला त्यांत भयंकर असें कांहींच 
वाटत नसले तरी त्या म्हाताऱ्या ब्राह्मणाच्या काळजाला 
त्यानें घरे पडत होते. त्यामुळें त्याला ती कल्पना फारच 


(१६) 


भयंकर व क्रूरपणाची वाटली. अर्थातच त्यानें चिडून 
राक्षसाचे म्हणणें नाकारले आणि म्हटलें कीं, “हे राक्षसा- 
लाहि शोभत नाहीं! ” तेव्हां राक्षसाच्या लक्षांत आपली चूक 
आली. तो म्हणाला, “बाबा, शांत व्हा. माझ्या स्वभावामुळे 
माझ्या हातून ही चूक घडली खरी. तुम्ही नका हांक मारू,पण 
मला त्याचें नांव तरी सांगाळ ?” रागावलेल्या म्हाताऱ्याने 
त्यालाहि नकार दिला. मग राक्षसाने थोरल्या मुलाकडून 
काढून घेतलें कीं, तळयावर गेलेल्या मधल्या मुलाचें नांव 
“ मध्यम असें आहे. राक्षसाला मधल्या मुलाचें ' मध्यम ' 
हें नांव बरोबरहि वाटलें. लगेच त्यानें स्वतःच “ मध्यमा, 
मध्यमा, लवकर ये ” म्हणून हांका मारायचा सपाटा 
लावला. 


ब्राह्मणाच्या मधल्या मुलाला आतां या जगांतूनच जायचें 
होतें त्यामुळें त्याला घाई नव्हती. अखेरचें पाणी पिऊन 
घ्यावें म्हणून त्याचें पाणी पिणे सावकाशपणे चाललें होतें 
त्याच्या कानापर्यंत राक्षसाची हांक गेलीहि नसावी. परंतु 
“मध्यमा , ' मध्यमा ' या हांकांनीं दुसरा एक माणस 
मात्र बुचकळ्यांत पडला. तो होता भीम-मधला पांडव 
त्यालाहि “ मध्यम ' म्हणत असत. त्यामळे अजनासारख्या 
आवाजाने आपल्याला मोठमोठ्याने या जंगलांत कोण हांका 


(4: “८ , 
रे (१७) 


मारीत आहे त्याला कांहीं कळेना. त्याला त्याचें मोठें कुतूहल॑ 
वाटलें. 


भीमाची स्वारी त्या किर्र्‌॒ जंगलांत चांगला ऐसपेस 
व्यायाम घेत होती. त्याच्या व्यायामांत या हांकांनीं अड- 
थळा आला. इकडे राक्षस अधीर होऊन सारखा ' मध्यमा 
“ मध्यमा ' म्हणून अधिकाधिक मोठ्यानें हांका मारीतच 
होता. त्या आवाजाने सारें रान दणाणून गेलें होतें. अखेर 
भीमाला कांहीं राहावलें नाहीं. तो जागचा उठून इकडे 
तिकडे पाहुं लागला कीं हांक तरी कोण मारतें आहे. तोंच 
एकाद्या जातिवंत हत्तीच्या ऐंटींत उभा असलेला तो 
भीमकाय राक्षस त्याच्या दृष्टीला पडला. त्याच्याकडे 
पाहिल्याबरोबर भीमाच्याहि डोळ्यांचें पारणे फिटलें. 


त्या सिंहमुखी पुरुषाचे डोळे दारुसारखे चमचम करीत 
होते. त्याची पुष्ट मान, हत्तीसारखी हनुवटी, फुगलेली 
छाती, रुंद खांदे आणि लांब हात पाहून भीमानें अंदाज 
केला कों हा कोणातरी असामान्य वीरश्रेष्ठाचा एकाद्या 
राक्षसीपासून झालेला मुलगा असला पाहिजे. 


राक्षसाचे 'मध्यमा'ला हांक मारणें चालूच होतें. तेव्हां 
भीम स्वतःच पुढे होऊन म्हणाला, “.मी आलों आहे| 


(१८) 


'कों ! ” त्यामुळें राक्षसाचें लक्ष साहजिकच भीमाकडे गेलें. 
बोलून चाळून भीमच तो. त्याचे सगळे अवयव सिंहाशीं 
स्पर्धा करीत होते. राक्षस विचार करूं लागला कों, हा 
कमलनयन व गरुडवाहन विष्णु तर नव्हे ? आपल्या 
नात्यांतल्या माणसाला पाहातांच जशी त्याची ओढ वाटावी 
तशी भीमाला पाहून त्या राक्षसाला त्याच्याविषयीं एक 
प्रकारची ओढ वाटूं. लागली.-तरीपण ब्राह्मणाच्या 'मध्यम' 
मुलाला हांका मारण्याचें त्याचें काम चालूच होतें. तो 
म्हणत होता, “ अरे मध्यमा, मी तुला बोलावतों आहे. 


“ आणि म्हणून तर मी आलों आहे, ” भीमाने त्याच्या 
जवळ येऊन पुन्हां सांगितलें. 


“ तूहि मध्यम आहेस काय ? ” राक्षसाने विचारलें. 


“ दुसरा कोण ? मीच तो, ” भीमानें उत्तर दिलें. 
“ अजेय व&अहंकारी लोकांत, तसेंच पृथ्वीवर व माझ्या 
भावांतहि मी मधला आहे. पंचमहाभूतांत आणि राजे- 
लोकांतहि मधला असून वयानेंहि मी मध्यमच आहें. सवे 
कार्यात मी मध्यम म्हणूनच समजला जातों. ” 


राक्षसाला तेथें अकस्मात उपटलेल्या त्या अनोळखी 
पुरुषाच्या या बडबडीचा कांहीं अर्थच समजेना. त्या 


(१९) 3 
म्हातार्‍या ब्राह्मणाला मात्र त्याच्या 'मध्यम! 'मध्यम' या 
वारंवार आलेल्या शब्दांवरून हा पांडवांतला मध्यम-मधला 
भाऊ भीम असावा अश्शी शंका आली. राक्षसाचा उद्धट- 
पणा सहन न झाल्यामुळें त्याचा समाचार घेऊन आपली 
सुटका करण्याकरितांच हा येथें आला आहे कीं काय 
असेंहि त्याला वाटं लागलें. 


इतक्यांत ब्राह्मणाचा मधला मुलगा तळ्यावरून पाणी 
पिऊन परत आला. तो राक्षसापाशीं येऊन म्हणाला, “हा 
मी आलों. ” राक्षसहि लगेच त्याला घेऊन जाऊं लागला. 
परंतु ब्राह्मण घाईघाईने त्या नवीन आलेल्या “ मध्यमा "- 
पाशीं जाऊन काकुळतीने विनवूं लागला, “ मध्यमा, या 
ब्राह्मण कुटुंबाला जीवदान दे. ” भीमातें त्याला नमस्कार 
करून घाबरू तको म्हणून सांगितलें आणि त्याच्या भीतीचें 
कारण काय म्हणून विचारलें. 


तेव्हां केशवदासानें भीमाला आपली हकीकत सांगितली. 
तो म्हणाला, “ माझें नांव केशवदास असून मी माठर 
गोत्री ब्राह्मण कल्पशाखेचा अध्वर्यू आहे. कुरूराज युधि- 
ष्ठिर पूर्वी राहात असे त्या कुरुक्षेत्रांतील युप गांवचा मी 
राहाणारा. माझा मामा काश्यपगोत्री यशबंधु येथून 


(२९०) 


उत्तरेला असलेल्या उद्यामक नांवाच्या गांवीं राहातो. 
त्याच्या मुलाची मुंज आहे म्हणून मी बायको-मुलांना 
घेऊन तिकडे चाललों होतों. तों या भयंकर अरण्यांत या 
राक्षसाने माझी वाट अडविली; आणि आपल्यासारख्यांच्या 
देखतहि माझ्या मुलाबाळांसह मला मारून टाकण्याचा 
याचा विचार आहे. ” 


भीमसेनाच्या एकूण सगळा प्रकार ध्यानांत आला. तो 
तेथें उभा असतांना राक्षसाला असा अत्याचार कसा करूं 
देणार ! त्यानें राक्षसाला दटावून म्हटले, “ थांब. ” राक्ष- 
सहि आपल्या दक्‍तीविषयीं आत्मविश्‍वास बाळगणाराच 
होता. तो लगेच थांबला. भीम त्याला सांगूं लागला, 
“ बाबारे, ब्राह्मण, मग तो केंवढाहि अपराधी का असेना, 
त्याला ठार मारतां कामा नये. मग हा तर वृद्ध ब्राह्मण 
आहे, यानें सगळा संसार-उद्योग सोडून दिलेला दिसतो. 
तेव्हां अशा ब्राह्मणाला त्याच्या बायकोमुलांसह ठार मारून 
टाकणे मुळींच बरोबर नाहीं. त्या सर्वांना तू सोडून 
द्यावेंस हुं बरें. ” 


परंतु राक्षस कांहींहि ऐकायला तयार नव्हता. त्याच्या 
त्या ताठरपणामुळें भीमाला राग येण्याऐवजीं एक 


(९१) 
प्रकारचें कौतुकच वाटलें. अर्जुनाचा मुलगा सौभद्र त्याच्या 
डोळ्यासमोर उभा राहिला. या राक्षसानें आपल्या भावा- 
चेच गुण चोरले कों काय असें क्षणभर त्याच्या मनांत 
आलें. हा तेजस्वी मुलगा कोणाचा असावा याचा तो विचार 
करूं लागला. परंतु त्या ब्राह्मणाची सुटका तर त्याच्या 
हातून व्हायलाच हवी होती. त्यामुळें भीमाने पुन्हां एकदां 
त्या राक्षसाला, त्या ब्राह्मण कुटुंबाच्या वाटेला न जातां 
त्याला सोडून देण्याबद्दल सांगून पाहिलें. तेव्हां जरा रागानें 
तो राक्षस उत्तरला, “ त्याला मी मुळींच सोडणार नाहीं. 
मी त्याला माझ्या आईच्या आज्ञेवरून पकडलेले आहे, 
त्यामुळें मला त्याला सोडतां येत नाहीं. इतर्केचे काय पण 
प्रत्यक्ष माझ्या वडिलांनीं येऊनहि जरी ह्याला सोडून 
देण्याविषयी आज्ञा केली तरी मी ती मानणारनाहीं ! ” 


राक्षसाने आईचें नांव काढतांच भीमाला मोठे नवल 
वाटलें. त्याच्या मातृभक्‍्तीविषयीं कौतुक वाटलें. आईच्या 
आज्ञेंत राहात आल्यामुळेंच आपण आज या स्थितीला 
येऊन पोहोंचलों आहोंत, असें तो स्वतःहि मानीत होता. 
माता हीच मानवांचें श्रेष्ठ देवत,हें तर तो पाहातच होता. 
त्यामुळें त्या कौतुकांत भरच पडली. भीमाने शेवटीं त्यालाच 
विचारायचें ठरविलें. “ बरें पण, तुझी आई आहे तरी 


(२९) 


कोण ? ” या भीमाच्या प्रश्‍नाला उत्तर आलें, “ हिडिबा 
नांवाची राक्षसी ती माझी आई. कुरुकुलदीपक थोर पांड- 
वाची ती पत्नी आहे. ” 


“ तरीच ! हा हिडिम्बेचा मुलगा. मग याचा ताठर- 
पणा अगदीं योग्य आहे. ” भीम मनाशीं म्हणाला. त्या 
राक्षसाचा पाणीदारपणा त्याचें रूप आणि त्याचें सामर्थ्य 
हीं सारीं त्याच्या वाडवडिलांना शोभून दिसण्यासारखींच 
होतीं. तरीपण याच्या अंत:करणांत माणसाबद्दलच्या 
कनवाळूपणाचा लवलेशहि कसा नाहीं, याचें भीमाला 
आठचये वाटत होतें. यावेळींच भीमानें ओळखलें कीं हा 
आपला मुलगा' घटोत्कच आहे; पण वरून मात्र त्यानें 
तसें दाखविलें नाहीं. 


___ भीमानें पुन्हां एकदां घटोत्कचाला म्हणजेच राक्षसाला 
त्या ब्राह्मणाला सोडून देण्याबद्दल सांगितलें. परंतु तरीहि 
तो ऐकत नाहीं असें पाहून अखेर त्यानें ठरविलें कीं, 
आपणच याच्याबरोबर जाऊन पाहावें. त्यानें ब्राम्हणाला 
सांगितलें कों, तूं आपल्या मुलाला घेऊन जा; मी या 
राक्षसाबरोबर जातों. परंतु मधल्या ब्राह्मणपुत्रानें त्याला 

. अडविलें आणि म्हटलें, “ &: छे:, माझ्या आई-वडिलांना 


र व | ॥ 
2910 क. ॅ 
१५५५) /॥॥॥/७ शी... 


(२३) 
वांचविण्याच्या उद्देशानें मी माझें जीवित कधींच अर्पण 


करून टाकलेलें आहे. आणि तुझ्यासारखा सद्गुणी व सुंदर 
मनुष्यच खरोखरी जगायला हवा. 


भीमाला त्या तरुण मुलाच्या दिलदारपणाचें मोठें 
कौतुक वाटलें. परंतु भीम स्वतः क्षत्रिय असल्यामुळें 
ब्राह्मणाचा जीव वांचवून त्यासाठीं आपले प्राण अपण 
करणें हें क्षत्रिय या नात्यानें त्याचें कतव्यच होतें. त्यामुळें 
त्यानें सांगितलें कों, मी क्षत्रिय असल्यामुळें मीच याच्या- 
बरोबर जातों. 


हा नवीन आलेला पुरुष क्षत्रिय आहे हें त्याच्याच 
तोंडून समजल्यामुळें घटोत्कचाला त्याच्या प्रौढीचा अर्थ 
लक्षांत आला. मग मात्र त्यानें प्रथम त्या क्षत्रियाचाच 
समाचार घेण्याचें ठरविलें. तो मनाशीं म्हणाला कों, ठीक 
आहे, प्रथम याचीच गठडी वळतों आणि मग या ब्राह्मण 
मुलाला घेऊन जातों आईच्या उपासाच्या पारण्यासाठीं ! 


घटोत्कचानें दरडावून म्हटलें, “ कोण, कोण अडवतो 
या ब्राह्मणाच्या मुलाला ? 


“ सी, ” भीमाने तितक्‍याच जोरांत सांगितलें. 


(२४) 
“ चल तर, मग तूंच चल माझ्याबरोबर. ” 


“ वण तूं एवढा पराक्रमी! मी तुझ्याबरोबर कसें 
यावें ? ताकद असेल तर मला घेऊनच जाना ! ” भीमाच्या 
या बोलण्यांतील उपहास त्या घटोत्कचाच्याहि लक्षांत 
यंण्यासारखा होता. त्यामुळें त्यानें उलट आढयतेनें विचारले, 


“ मी कोण माहीत आहे का तुला?" 


“ चांगलेंच! तू तर माझा मुलगा. ” भीमानें हंसत 
म्हटलें. त्यानें खरें तेंच सांगितलें होतें. परंतु घटोत्कचाला 
तें कोठें माहीत होतें ! त्यामुळें त्यानें संतापून विचारलें, 
“ मुलगा? मी तुझा मुलगा? 


“ अरे, असा रागावृं नकोस. मी क्षत्रिय पडलों, त्यामुळे 
सार्‍या प्रजेला पृत्राप्रमाणेंच मानतों आम्ही क्षत्रिय. म्हणून 
मी तुला मुलगा म्हटलें इतकेच. ” भीमानें बाजू 
सांवरून घेतली. 


“ हें तर भ्याडाचें हत्यार उचललेंस ! ” घटोत्कचानें 
टोमणा मारला. 


* भ्याडाचें ? मला भीति ही तर काय वस्तु आहे 
माहीतहि नाहीं बुवा! पण तुला जर त्यासंबंधीं कांहीं 


(२५) 
माहीत असलें तर मला शिकव तरी! म्हणजे मी तसें 
वागण्याचा प्रयत्न करीन. 


आतां मात्र भीमाकडून चाललेली ही हेटाळणी सहन 
करणें घटोत्कचाला शक्‍य नव्हतें. तेव्हां त्यानें भीमाला 
लढाईसाठीं ललकारून म्हटलें, “ चल, हातीं शस्त्र घे, 
मग दाखवतों तुला भीति म्हणजे काय असते ती ! ” 


पण भीमानें जिथे त्याची गंमतच करायची ठरवली. 
होती तिथे तो त्याला काय बधतो. त्यानेंहि तितक्‍याच 
जोरांत उत्तर दिलें, “ काय शस्त्र घेऊं म्हणतोस? 
हे घेतले. ” 

पण भीमाच्या हातांत तर शस्त्र कोठेंच दिसेना. 
घटोत्कचानें त्याला तसें म्हटलें, तेव्हां भीमानें उत्तर केलें, 
“ शत्रूचा फडशा पाडण्यांत सदा गुंतलेला माझा हा 
सोन्याच्या खांबासारखा उजवा हात हेंच माझें नेसगिक 
शस्त्र. 


डोळे विस्फारून पण रागानें त्या माणसाकडे पाहात 
घटोत्कचानें त्याला तडकावलें, “ हे म्हणणें केवळ माझे 
वडील भीमसेन यांनाच शोभून दिसतें ! ” 


(२६) 

“ भीम ? कोण हा भीम?” भीमाने त्याला खिजवीत 
पुन्हां विचारले, “ जग निर्माणं करणारा ब्रह्मा, शंकर, 
विष्णु, इंद्र कों यम यांपैकी कोणासारखे आहेत तुझे 
हे वडील?” 


“ स॒गळ्यांच्यासारखे आहेंत.” 
“ छट, गप्पा नको मारूंस उगीच. हें सगळें खोटें. ” 


आपल्या पित्याची या अनोळखी माणसानें आपल्या- 
समोर अशी उघडपणे हेटाळणी करावी हें त्या तेजस्वी 
राक्षसाला तरी कसें सहन होणार ! तेव्हां त्यानें जवळचेंच 
एक जाडजूड झाड उपटले आणि दिला एक तडाखा ठेवून 
भीमाला. पण त्यानें भीम जागचा हाललासुद्धां नाहीं, मग 


त्या फटक्याने त्याचें कांहीं बरें वाईट व्हायचें तर दूरच | ; 


राहिले. तेव्हां घटोत्कचानें तिथली एक प्रचंड शिळा 


उचलून रागाने भीमावर भिरकावली. पण हत्ती कितीहि 


रागावला तरी तो वाघाला थोडाच चीत करणार! 
भीमानें त्या शिळेचे वरच्यावरच तुकडे करून टाकले. 


घटोत्कच भीमाचा मुलगा आणि वायूचा नातू. त्यामुळें 
कुस्तींत तो कोणाला हार जाण्यासारखा नव्हता. म्हणून 


(२७) 


जेव्हां त्यानें पाहिले कीं आपला प्रतिस्पर्धी झाडाला किंवा 
शिळेलाहि दाद देत नाहीं, तेव्हां त्यानें भीमाला आव्हान 
देऊन त्याच्याशीं कुस्ती सुरू केली. पहिल्या सपाट्याला 
घटोत्कचाने भीमाला एक पेंच टाकून आपल्या वेंगेंत 
पकडलेंहि. भीमानें त्याच्या समाधानासाठी त्याच्या 
कौदल्याचें कौतुकहि केल. परंतु लगेच त्याने उसळी घेऊन 
स्वतःची सुटका करून घेतली आणि आपल्या असामान्य 
शक्तीची चुणूक घटोत्कचाला दाखविली. 


शारीरिक शक्‍तीचे सर्वे उपाय हरले. हा पुरुष तर 
___ आपल्याला हार जात नाहीं. तेव्हां घटोत्कच विचार करूं 
___ लागला कीं आतां काय करावें. तोंच त्याला त्याच्या 
___ आईकडून मिळालेल्या ' मायापाश्ा ' ची आठवण झाली. 
। त्यानें पर्वताच्या झर्‍यांतून थोडें पाणी घेतले आणि आचमन 
ऐं करून मंत्र म्हणतांच भीम त्या मायावी शक्‍तीच्या 
__ “मायापाह्यां' त बांधला गेला. परंतु भीमाला त्यावरहि 
उपाय माहीत होता. त्याला शंकराकडून ' मायापाशां ' तून 
_ सुटण्याचा मंत्र मिळालेला होता, त्याचा त्यानें उपयोग 
__ करावयाचें ठरविलें. त्यानें त्या ब्राम्हणाच्या मुलाकडून 
_ क॒मंडलूंतळें पाणी आणविलें आणि त्यानें आचमन करून 
__ मंत्र जपतांच त्याचा ' मायापाश ' तुटून गेला 


(२८) 


आतां मात्र घटोत्कचाला आपली अब्रु बचावण्यासाठीं 
त्या पुरुषाला नुसती विनंती करण्यापलीकडे कांहींच साधन 
उरलें नाहीं. म्हणून त्यानें त्याला पूर्वी दिलेल्या वचनाची 
आठवण करून दिली. भीमानेंहि तें मान्य केलेंव तो 
त्याच्या मागोमाग चालूं लागला. त्या म्हातार्‍या ब्राम्हणाला 
तें पाहून वाईट वाटलें व पुढें काय होतें म्हणून पाहाण्या- 
साठीं तोहि आपल्या परिवारासह त्यांच्या मागोमाग 
निघाला. 


आपल्या राहाण्याच्या जागेपाशीं येतांच भीमाला बाहेर 
उभा करून आपल्या आईला म्हणजे हिडिबेला बातमी 
देण्यासाठीं म्हणून घटोत्कच आंत गेला. त्यानें सांगितलें, 
“ तुला पुष्कळ दिवसांपासून खाण्यासाठीं मनुष्य पाहिजे 
होता ना तो आणला आहे आज. ” 


“ कसा काय आहे तो माणूस ? ” हिडिंबेनें विचारलें. प 


आकारानें माणूस खरा पण पराक्रमाने मात्र नव्हे 
घटोत्कचानें उत्तर दिलें 


मग हिडिंबेनें अधिक चौकशी करून, तो ब्राम्हण आहे' १ 
का, म्हातारा कों लहान मुलगा आहे, असे अनेक प्रश्‍न 


(९९) 


विचारले. परंतु त्या सर्वच प्रश्‍नांना घटोत्कचानें ' नाहीं ' 
म्हणून उत्तर दिलें. त्यामुळें तिला मोठें कुतूहूल वाटून 
असा माणूस आहे तरी कोंण म्हणून पाहाण्यासाठीं ती 
स्वत:च बाहेर आली. पाहाते तों समोर भीमसेन, तिचा 
पति उभा. ती मुलाला म्हणाली, “ अरे वेड्या, तूं 
कोणाला घेऊन आलास, कांहीं कल्पना आहे का? अरे . 
हें तर माझें व तुझेंहि देवत. ” आणि तिनें पुढें होऊन 
आपल्या पतीला नमस्कार केला. हिडिबेनें त्याचें नातें 
घटोत्कचाला समजावून देऊन आपल्या वडिलांना नमस्कार 
करण्यास सांगितलें. 


भीमसेनालाहि हिडिबेची ओळख पटली. वनवासांत 
असतांना या हिडिबादेवीनेंच स्वतःच्या प्रेमळपणाच्या 
वागणुकीनें आपल्याला सुख दिलें होतें त्याची आठवण 
भीमाला झाली. परंतु तिच्या सध्यांच्या या वतनाचें त्याला 
नवल वाटत होतें. त्यामुळें त्यानें तसा प्रश्‍न करतांच 
हिडिबेनें कानांत त्याला आपलें रहस्य सांगितलें को,आपण 
जातीनें राक्षसी असलों तरी वतंनानें मात्र तशा नाहींत. 


घटोत्कचानें आईच्या सांगण्यावरून भीमाला वडील 
म्हणून नमस्कार केला. नमस्कार करतांना त्यानें स्वत:ची 


(३०) 


ओळख ' धृतराष्ट्रपुत्रर्पी वनाचा वणवा ' असें केलें 


आणि आपल्या उद्धटपणाबद्दल त्यानें भीमाची क्षमाहि. 


मागितली. परंतु भीमानें उलट त्याचा गौरव करून म्हटलें 
कों, “ तुझ्या उद्धटपणाचा मळा राग आला नाहीं, उलट 
त्यामुळें समाधान वाटलें. तूं म्हटल्याप्रमाणे धृतराष्ट्र- 
पुत्रू्पी वनाचा तूं खरोखरीच वणवा व्हावेंस अश्नीच 
' आमची इच्छा आहे. ” नंतर त्यानें त्याला ' महापराक्रमी 
हो ' असा आशीर्वाद दिला. 


हे सर्वे पाहात असलेल्या केशवदासाला आतां कळन 
चुकलें कीं तो राक्षस म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी लसून 


प्रत्यक्ष भीमाचा मुलगा घटोत्कच आहे. घटोत्कचानें 
भीमाच्या सांगण्यावरून मग त्या वृद्ध ब्राह्मणाळाहि नम- 


स्कार केला. तेव्हां त्याने आशीर्वाद दिला की, ' वडिलां- 
सारखाच गुणी व कौतिमान हो. ' 


केशवदास ब्राह्मणाने भीमालाहि आशीर्वाद दिला आणि 
त्याने आपलें कुटुंब वांचविल्याबद्दल कृतज्ञताहि प्रकट केली. 
भीमानें त्याला जवळच असलेल्या आपल्या आश्रमांत येऊन 
पाहुणचार घेण्याची विनंती केली, परंतु केशवदासाने म्हटलें 


० १0) ४ ००५१३ 1/४ 


1”, 
हता 
१ / 


र 


4 


(३१) 


_ कीं, जीवदान दिलेंस हाच केवढा तरी पाहुणचार झाला 
' स्हणून तो त्याचा निरोप घेऊन चाल लागला; भीम 


०-४ - 


* 
"को ७७० 


* ५७ ग 


> 


विक. अ चकड 


म्ट 


म क 


पहिली अखंड भरारी ([॥॥७ 5071०8. [,०प5) 
अनु. : हं. ल. चिटणीस चाल्स लिंडबर्ग 
न्यूयॉक ते पॅरिस अखंड विमान-भरारीची ती रोमांचकारी 


: सत्यकथा स्वतः वैमानिकच सांगत आहे. रु. १-८-० 
अणूची कथा (२७७०५. ०0 18 हाळा) 
अनु. : प्रा. एम. पी. जंगी गॉडेन इव्हॅन्स डीन 


अणुयुगाच्या पहिल्या दहा वर्षांचा हा आढावा सामान्य 
माणसालाहि अणूचे यथार्थ-दर्शेन घडवील. रू. १-८-० 


महान परिवतन (० छठ 00.10) 
अनु. : द. ल. चिटणीस फ़्रेड्रीक ल्युइस अँलन 
अमेरिकेच्या जीवनांत केवढें हें विलक्षण स्थित्यंतर चालू 
शतकाच्या पूर्वार्चांत घडून आले आहे! रू. १-८-० 
अब्राहम लिंकन (तालात 117207) 
अनु. : गोपाळराव कुलकर्णी एमिल लुड्विग 


मुक्‍त झालेल्या गुलामांच्या डोळ्यांत कृतज्ञतेचे अश्रु उभे राहिले, 
त्यासाठींच लिंकन जगला व हुतात्मा झाला. रु. १-८-० 


वादळ (5ठप्पा 3) 
अन. : प्रा. य. ग. नाईक जॉजं स्टुमटे 
ही आकर्षक हकीकत एका काल्पनिक वादळाची खरी पण 
कादंबरीइतकीच चटकदार ! रु. १-८-० 
१३३७३३७७७७ ७४७४७४५४३४७४७४७३४४ 
दोरा अँन्ड कं., पब्लिशसं, प्रायव्हेट लि. मुंबई २. 


टू जे न य 


लह ० व्ह 


* महावीरचरित 


मालतीमाधव. ' 
स्वप्नवासवदंत्त! 


. वैणीसंहार 
कुमारसम्भव 
मालविकाग्निमित्र 
हर्षेचरित 
नागानंद 
पंचरात्र 
रत्नावछी 
म्य 

घदूत 
शिद्षुपालवघ 
किरातार्जुसीब 

- बुढडचरित 
पुद्राराक्षस 
प्रतिज्ञायौगंधरायण 

: शविमारक 
क्षभिषेक 

भध्यमव्यायोण 

कृणेकार 
उर्भज्भ 
पा्वेतीपरिणय 
चलोदय 


| बोरा अन्ड कंपनी पब्लिदास 


उत्तरसंमचरिर्त  :.” 


६2. << 


दशकुमारचरित ! मांग १ 
दशकुमारचरित 1 थांग ९ 


प्रत्येकी किंमत ६ आणे 


श्व 


प्रायव्हेट ळि० 


